धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 


रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/ दर्जोन्नत/शिंदखेडा( जि. धुळे)/४६६३/सन -२०२२, 


दि.०१/०९/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर HSS आहे. तसेच जिल्हा 


परिषद, धुळे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील 


खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्र. क्रमांक व एकूण 
लांबी लांबी 
(कि.मी. 
i प्रजिमा-३(जळोद) भटाणे इतर जिल्हा । (0/00 ते १०/००) ।१०.०० प्रमुख जिल्हा 
GAT हिसपुर अच्छी विरदेल | मार्ग -०५ १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७३ 


(भाग-हिसपुर) fares ते 
तालुका हद्द रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 


2. | fares अक्कडसे उप्परपिंड | इतर जिल्हा | (0/00 ते १०/००) | १०.०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग -०६ १०.०० कि.मी. कि.मी मार्ग-७४ 
३. | प्रजिमा-२ (तावखेडा) नवे | इतर जिल्हा । (०/०० ते २३/७००) | २३.७०० । प्रमुख जिल्हा 
सुकवद दसवेल होळ Ges | मार्ग -१२ २३.७०० कि.मी. ।कि.मी. | मार्ग-७५ 
दलवाडे अमराळे रस्ता. 
४. | शिदखेडा भडणे हातनुर साळवे |इतर जिल्हा । (0/00 ते 23/200) | २३.२०० | HA जिल्हा 
आरावे जखाणे रस्ता. मार्ग -१४ २३.२०० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-७६ 
५. । Breet चिरणे कदाणे | इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) | १०.०० अस्तित्वातील प्रमुख 
निशाणे वायपुर सार्वे रा.म.मा. | मार्ग -३६ १०.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
३ ला मिळणारा सस्ता. मार्ग-१४ ची मुळ 
(अस्तित्वातील प्रजिमा क्र. १४ लांबी २२.५००-- 
मध्ये लांबी समाविष्ट करणे.) समाविष्ट 
करावयाची लांबी 
१०.०० कि.मी. अशी 
एकूण ३२.५०० 
कि.मी. इतकी 
होईल. 
६. । विरदेल दलवाडे वरुळ इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) ।१०.०० प्रमुख जिल्हा 
शिंदखेडा रस्ता. मार्ग -४५ १०.०० कि.मी. ।कि.मी मार्ग-७७ 
७. | म्हळसर पाष्टे वारुड ते रामा-६ | इतर जिल्हा | (0/00 ते ९/६००) | ९.६०० स्तित्वातील प्रमुख 
रस्ता. मार्ग -४६ ९.६०० कि.मी. कि.मी जिल्हा मार्ग -१७ ची 
मुळ लांबी 
२२.४००--समाविष्ट 
याची लांबी 
९.६०० कि.मी. अशी 
U 32.00 
कि.मी. इतकी 
। 
८. | प्रजिमा-२ (तावखेडा) वर्षी | इतर जिल्हा | (०/०० ते २४/४९०) | २४.४९० । प्रमुख जिल्हा 
दत्ताणे अजंदे नरडाणा रेल्वे | मार्ग -१३ २४.४९० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७८ 
फिडर माळीच कलमाडी 
वाघाडी खुर्द रस्ता. 
९. ।रा.म.मा.-३ते म्हळसर रस्ता ते | ग्रामीण (०/०० ते १०/००) | १०.०० प्रमुख जिल्हा 
रामा-१६ पर्यंत रस्ता. मार्ग -१५२ १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 


हि गोराणे विटाई चांदगड डांगुर्णे | ग्रामीण (०/०० ते १३/००) | १३.०० प्रमुख जिल्हा 
(चिमठावळ) रस्ता. मार्ग -२० १३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८० 
११. | धुळे तालुका हद्द ते सवाई इतर जिल्हा | (0/00 ते १६/००) । २२.०० प्रमुख जिल्हा 
मुकटी तामथरे जखाणे शोवाडे | मार्ग -६४ १६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८१ 
वाडी रेवाडी रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग-८८ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग -१४२ ३.०० कि.मी. 
१६५.९९० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६५.९९० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१४२१.५९० + 
१६५.९९०) म्हणजेच १५८७.५८० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१३६.९९० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (८००.२२०-१३६.९९०) म्हणजेच ६६३.२३० कि.मी. 
इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी 
(६९७.९५०-२९.००) म्हणजेच ६६८.९५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२८१२१६१९७८१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


Digitall 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 


करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२५/नियोजन-२ 


४) जिल्हाधिकारी, धुळे. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे. 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) रेखाचित्र शाखा 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


